सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
शिपाई नरे नितेश जयराम, जि.रायगड. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२१/ प्र. क्र.१४४ /२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५.०६.२०२१. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१६/ प्र.क्र. ९२(१)/२०१६/२८, 
दिनांक ३०/११/२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१०१४ 
दि. २४/०५/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधिन दिनांक ३०.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, 
तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना 
दि. १ एप्रिल, २०१६ पासून पुढील ५ वर्षात ती घटना ज्या वर्षात घडली आहे, त्याप्रमाणे त्यांच्या अपंगत्वाच्या 
टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 


शासन निर्णय:- 
त्यानुसार सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक २४/०५/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त महाराष्ट्र राज्यातील 
जवानांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 
नाव व पत्ता 


नं.२८१३३४८-एफ, शिपाई १२ ऑक्टोबर, २०१७ रु. १,५०,०००/- 
नरे नितेश जयराम कृष्णाघाटी सेक्टर, जिल्हा - पूंच्छ 


मु.पो. लोहारे, ता. पोलादपुर, (जम्मू RAR) - ऑपरेशन रक्षक 
जि. रायगड. 


एकूण रक्‍कम रू. १,५०,०००/- 


२. अपंगत्व प्राप्त जवान शिपाई नरे नितेश जयराम यांना देय रु. १,५०,०००/- (रुपये एक लाख पन्नास 
हजार फक्त) अर्थिक मदतीपैकी २० % म्हणजे रु. ३०,०००/-(रुपये तीस हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून 
तर उर्वरित Lo % रक्कम म्हणजे रु. १,२०,०००/- (रुपये एक लाख वीस हजार फक्त) मुख्यमंत्री सहायता 
(कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा 
करण्यात यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२ १/ प्र. क्र.१४४/२८ 
3. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍्कमेपोटी होणारा खर्च 
रुपये ३०,०००/- (रुपये तीस हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) 
देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५० - इतर खर्च " या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS ER देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा. 
षु. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१५१७०७३७२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0५: 


Sarita Rishi Bandekar « 
Deshmukh 


07205, 


(सरिता बांदेकर-देशामुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३.महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५.जिल्हाधिकारी, रायगड, 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, रायगड, 

९.सह संचालक,लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५वा मजला,नवीन प्रशासन भवन,मुंबई-३२, 

qo. शिपाई नरे नितेश जयराम मु.पो. लोहारे, ता. पोलादपुर, जि. रायगड. 

११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


rita Rishi Bandekar Deshmukh 

ment Of Maharashtra, ou=Generz 
॥) Dep t, postalCode=400032, st 
173f189a9b7ba7 ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2 


al 


rashtra, 
74 


-240a063b6b4e8F5919 1f350aa6fec292a55dbSbf8829 
\=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


